महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ, औरंगाबाद मौजे 
कांचनवाडी येथील प्रस्तावित विविध बांधकामांना 
प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या बांधकामामध्ये 
Centre of Excellence या इमारतीचा समावेश 
करुन निधी वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन पुरकपत्र क्र. एनएलयु-२०१९/प्र.क्र.८६/विशि-२ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : १९ जानेवारी, २०२१. 


संदर्भ :- शासन निर्णय क्र. एनएलयु-२०१९/प्र.क्र.८६/विशि-२, दि.१४.०१.२०२१. 


शासन पुरकपत्र :- 

महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ, औरंगाबाद मौजे कांचनवाडी येथील विविध बांधकामांना प्रशासकीय 
मान्यता दिलेल्या बांधकामामध्ये ७8118 of Excellence या इमारतीचा Wardar करुन निधी वितरीत 
करण्याबाबत. संदर्भ क्र.9 येथील शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला होता. सदर शासन निर्णयात परिच्छेद 
क्र.९ नंतर खालील परिच्छेद क्र.१० नव्याने समाविष्ट करण्यात येत आहे. 


“हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र विनियोजन अधिनियम, २०२०, वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं- 
२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३,दि.१६.०४.२०२० अन्वये विभागास अधिकार प्राप्त झालेल्या अधिकारांतर्गत निर्गमित 
करण्यात येत आहे, या परिपत्रकातील अनुक्रमांक ९ मध्ये नमूद अटीची पूर्तता होत आहे.” 


सदर शासन पुरकपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२१०११९१६५५११६९०८ असा आहे. हे पुरकपत्र डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावांने, ७ 
AJIT MADHUKARRAO ८ 


BAWISKAR ven 


Date: 


8028df7 1ebdfcd2898 
169, cn=/ 


(31. A. बाविस्कर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. राज्यपाल तथा कुलपती यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई, 
२. उप सचिव, मा. मुख्य सचिव यांचे यांचे कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई 
३. संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
४. कुलगुरु, महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ, औरंगाबाद 
५. कुलसचिव, महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ, औरंगाबाद 
६. सहसंचालक (उच्च शिक्षण), औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद 
. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर 
८. महालेखापाल, (लेखा परीक्षण) -२, महाराष्ट्र, नागपूर 


९209049919: 9921 
-AJIT MADHUKARRAO BAWISKAR, 


शासन पुरकपत्र क्रमांकः एनएलयु-२०१९/प्र.क्र.८६/विशि-२ 


९. अधिदान व लेखा अधिकारी, पुणे/ औरंगाबाद 
१०. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे/ औरंगाबाद 
११. कार्यासन अधिकारी (का-१४७१), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. वित्त विभाग,(व्यय-५) (अर्थसंकल्प-३/८) मंत्रालय, मुंबई. 
१३. कक्ष अधिकारी (इमा-३), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१४. मा.अपर मुख्य सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 
१५. कार्यासन अधिकारी (साशि-१), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना कळविण्यात येते की, 
उपरोक्त वितरीत करण्यात आलेला निधी तात्काळ BDS प्रणालीवर उपलब्ध करून देण्यात यावा. 
१६. निवड नस्ती (विशि-२), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


